आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत व्याघ्र प्रकल्प (आवर्ती व 
अनावर्ती निधी वितरण. (लेखाशीर्ष 
अनावर्ती:- केंद्र हिस्सा-२४०६ ओ९८२, राज्य 
हिस्सा-२४०६ AVY, 

आवर्ती:- केंद्र हिस्सा-२४०६ बी००२, राज्य 
हिस्सा-२४०६ बी०११) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७ (भाग-१) / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०४मार्च, २०२२. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पुरक-२०२१/ प्र.क्र.9८/अर्थ-३,दि.२०.०७.२०२१. 


३) महसूल व वन विभागाची नस्ती क्रमांक:-डब्ल्युएलपी०६.२१/प्र.क्र.१३७/फ-१. 


प्रस्तावना :- 


महसूल व वन विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेली व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून सन २०१७-१८ पर्यंत फक्त सर्वसाधारण घटकाअंतर्गत निधी राज्यास प्राप्त 
होत होता. तथापि, सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षात सदर योजनेकरीता सर्वसाधारण, अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती या वर्गवारीसह राज्यास निधी प्राप्त झालेला आहे. या अनुषंगाने आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत निधी अर्थसंकल्पित करण्याकरीता सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षातील प्रलंबित 
निधी व सन २०२१-२२ या वर्षात प्राप्त निधीसाठी केंद्र व समरूप राज्य हिळ्यांकरीता जुले,२०२१ च्या 
अधिवेशनात एकूण रू. ३१०४.७७ लाख इतकी तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे. सदर अर्थसंकल्पित तरतूदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन 
9.3 येथील प्रस्तावास वित्त विभागाने सहमती दर्शविल्यानुसार निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
ळेखाशीर्ष २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन मधील व्याघ्र प्रकल्प (आवर्ती व अनावर्ती) या योजनेसाठी वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.9 (माग-१) /कार्यासन.६ 


(रू.लाखात) 
योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष बाब क्र. अर्थसंकल्पित | या शासन निर्णयान्वये 
तरतूद सन | वितरीत करण्यात येत 

२०२१-२२ असलेला निधी 

hee ee 2777, 2 3 [PR == = =~ =f 

व्याघ्र प्रकल्प (अनावर्ती) ६० %केद्र हिस्सा ०२-मजूरी १४२.६५ ६.३५ 
(२४०६ अ ९८२) २१-साधन सामुग्री १४२.६५ ६.८८ 
५०-इतर खर्च १३१४.६८ १२९२.७७ 
एकूण अनावर्ती (केद्र हिस्सा) २४०६अ९८२ १५९९.९८ १३०६.०० 
व्याघ्र प्रकल्प (अनावर्ती) Yo % राज्य हिस्सा ०२-मजूरी ९५.१० ४.७५५ 
(२४०६ अ ९९१) २१-साधन सामुग्री ९५.१० ४.७५५ 
५०-इतर खर्च ७३६.०३ ७३६.०३० 
एकूण (अनावर्ती) Yo % राज्य हिस्सा २४०६ अ ९९१ ९२६.२३ ७४५.५४० 
व्याघ्र प्रकल्प (आवर्ती) ५० % केंद्र हिस्सा ०२-मजूरी १५०.०० ११४.०८ 
२४०६बी ००२ २१-साधन सामुग्री १५०.०० २.९० 
५०-इतर खर्च १००.०० ३२.१३ 
एकूण आवर्ती (केंद्र हिस्सा) २४०६ओ बी००२ ४००.०० १४९.११ 
व्याघ्र प्रकल्प (आवर्ती) ५० % राज्य हिस्सा ०२-मजूरी ६६.९६ ६६.९६००० 
२४०६बी ०११ २१-साधन सामुग्री ६६.९६ ३.३४८०० 
५०-इतर खर्च ४४.६४ ३२.१४०८० 
एकूण आवर्ती (राज्य हिस्सा) २४०६अ बी०११ १७८.५६ १०२.४४८८ 
एकूण ३१०४.७७ २३०३.०९८८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२३१२.०९८८ लाख (अक्षरी रुपये तेविस कोटी बारा लाख नऊ हजार 
अठठयाऐंशी फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग (वने) 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी नियंत्रण अधिकारी यांनी 
सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन 
निर्णयांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लळेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.9 (माग-१) /कार्यासन.६ 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४/ व्यय-१४, दि.०९.०२.२०२२ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७११२२४८६३२४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Di lly signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=f05a6913f9dee 1f453c9a 1 c5a89d8c4897737ba8edacOedf3t 
2c6e69e25f4108, 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD 1E334FAC78848FBF7F7613, 


serialNum| ber=CA98EF AC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20 
D25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, RAVINDRA D AUTE 
aie 16:02:28 +05'30' 
रविंद्र दि. औ 
न 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन क्र. २व १४, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


